महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक - वैमाशा-२०२२ / ४१८/प्र.क्र. ९० / ग्रासं-३ 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय - विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक - १५ नोव्हेंबर, २०२२ 


विषय :- वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील निरीक्षक, राजपत्रित गट-ब यांचे ५०-५५ वर्षाचे 
पुनर्विलोकन करणेबाबत. 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय -एलपीएल-२०१७ / प्र.क्र.२१/ का. 
पंधरा, दि. १०.०६.२०१९ 
२) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग आदेश क्र. - वैमाशा-२०१९/ 
प्र.क्र.६४/ग्रासं-३, दि. १५ मे, २०१९ 
ज्ञापन :- 


वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील निरीक्षक, (गट-ब), राजपत्रित अधिका-यांच्या वयाच्या ५० / 
५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षाची सेवा झाल्यावर सेवेतून पुढे चालू 
राहण्याची पात्रता-अपात्रता अजमाविण्याच्या दृष्टीने पुनर्विलोकन कराण्याबाबत सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये कार्यपध्दती निश्चित करुन 
दिलेली आहे. 


०२. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र 
यंत्रणेतील गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिका-यांचे पुनर्विलोकन करण्याकरीता संदर्भिय 
क्रमांक २ च्या आदेशान्वये विभागीय पुनर्विलोकन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 


०३. विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दिनांक २१ ऑक्टोंबर, २०२२ रोजी झालेल्या 
बैठकीतील शिफारशीस अनुसरुन निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गातील सोबत जोडलेल्या 
प्रपत्रात नमूद एकूण ८६ अधिका-यांच्या सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा 
अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०४. सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात नमूद अधिका-यांची सेवा ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा 
अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद 
त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैमाशा-२०२२ / ४१८/प्र.क्र. ९० / ग्रासं-३ 

०५६. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२१११६१७३७१५०२०६ असा आहे. हे 
शासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHESHRAO 
BHASKAR KUTE : 
(शो. भा. कुटे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२) सह सचिव (ग्रासं-३), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मत्रालय, मुंबई. 

३) नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 


8) सर्व संबंधित अधिकारी (नियंत्रक, वैध मापन ard मार्फत) 
५) निवडनस्ती (ग्रासं-३). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैमाशा-२०२२ / ४१८/प्र.क्र. ९० / ग्रासं-३ 


शासन ज्ञापन क्र. वैमाशा-२०२२/४१८/प्र.क्र.९०/ग्रासं-३, दि. १५ नोव्हेंबर, २०२२ सोबतचे प्रपत्र 


निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र संवर्गातील वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे 


पूर्ण झाल्यावर सेवा पुढे चालू ठेवण्यास पात्र ठरलेल्या अधिका-यांची यादी. 


अ.क्र. | अधिका-यांचे नाव अ.क्र. | अधिका-याचे नाव अ.क्र. | अधिका-याचे नाव 

| 9 श्री. सं.गो.धोपाटे ३१ | श्री. अ. दा. नाकट ६१ श्री. दि. गो. वेलदे 

२ | श्री. अ.आ. जगताप ३२ श्री. हे. प्र. कुलथे ६२ | at. सु. रो. कुटे 

३ श्री. वि.ए. जोग ३३ श्री. जि.वा. मोरे ६३ श्री. र. ए. मारणे 

४ श्री. अ.वि. कमळेकर 38 | श्री. सं. प्र. aes ६४ श्री. न. शि. मासुमदार 
५ | श्री. अ.जं. मेश्राम ३५ श्री. स. मा. सराफ ६५ | ait. यु. सो. जाधव 

६ | at. शि. म. कांबळे ३६ | a स.अ. आकोलकर | ६६ श्री. र. वि. बंडेवार 

७ श्री. सु. बा. भोसले 30 श्री. कि. छ. मोगल ६७ श्री.स.नं. दलाल 

८ | at. ता. के. पाटील ३८ | श्री. रा. पा. टाळकुटे ६८ | श्री. वि.व्यं. कासले 

९ । श्री. प्र.कृ. त्रिवेदी ३९ | ait. गो. द. चौधरी ६९ श्री. श्री. त्र्यं. कुलकर्णी 
| qo | श्री. भा. र. मदने go | at. A. फु. राठोड ७० | श्री. क. दे. बिराजदार 
११ | श्री. सा. क्रि. त्रिभुवन ४१ | ath. ज्ञा. गं. कांबळे ७१ । श्री. रा. गु. सपकाळ 
92. श्री. कि. झु. चोरडीया ४२ श्री.ज. गु. बारइ ७२ श्री. अ. म. पवार 

१३ | at. ह. मो. शेख ४३ श्री. अ.ग. नाईकवाड । 03 | at. ज्ञा. व. देवरे 

१४ | श्री.दि. ज. खुरसुडे ४४ श्री. ग. पां. भुयार ७४ | ait. सु. अ. करपे 

१५ श्री. सु. वि. काळे ४५ श्री. ए.फ. नाने ७५ | श्री. यो. तु. अगरवाल 
१६ श्री. ल. उ. कुटे ४६ | att. दौ. बा. विर ७६ । श्रीमती रा. दि. रोकडे 
१७ | at. सं. व. देशपांडे ४७ श्री. र. ज. मुल ७७ श्री. ना. गु. जाधव 

१८ श्री. प्र. बा. मेने ४८ श्री. सं.ज्ञा.अंधोरीकर । ७८ | ath. ल. सा. कांबळे 
१९ श्री. म. द. पाटील ४९ | att. प्र. रा. झोडापे S| श्री. के. एफ. arg 

२० | श्री. यु. र. खान ५० | श्री. ते. म. गजभिये ८० श्री.रु. नि. फुलझेले 
२१ श्री. सु. रा. खैरनार ५१ | St. रा. रा. गवई ८१ «| श्री. वि. सो. झरेकर 
22. श्री. रा. म. बोरफळकर | ५२ श्री. अ. ना. रोडेवाडकर | ८२ श्री. वि. व. घरत 

23 | श्री. अ. गो. यादव ५३ श्री.सं. द. गायकवाड ८३ श्री.रा. का. राजगुरु 
२४ | aT. ता. त्र्यं. टेकाळे ५४ श्री. प्र. प्र. शहोरकार ८४ श्री. स. का. पाटील 
Q4 श्री. रा. पा. आखरे ५५ | श्री. अ. श्री. हनवते Cy श्री. वि. ज. पोटकटारे 
२६ श्री. ग. कृ. पोहनकर ५६ | att. क. रा. शिंदे ८६ श्री. रा. ना. कोदे 

२७ | ait. ज्ञा. सो. शिबरे ५७ | at. ना. ऊ. पवार 
२८ श्री. द.भी. गोरे ५८ | श्री. श्री. भा. जाधवर 

२९ श्री. भ. प्र. डोल्हारे 4g | श्री. स. ब. उंबरकर 

३० | at. जी. एस. हगवणे ६० | att. शि. नि. ढाकणे 


उपरोक्त प्रपत्रातील अनुक्रमांक २७, ३७, ७३ व ७८ या अधिका-यांना न्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील 


अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून पात्र ठरविण्यात आळे आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


